मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर या कार्यालयाच्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.१३४ / मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 03.04.2028. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५२७/मोप्र-२, 
दिनांक २५.१०.२०२३. 
२. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र.क्र. 
४०७६/ मुअगोप्र/आ-२/२०२३, दिनांक २९.१२.२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक २१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ दिनांक २९.०२.२०२४ रोजी 
संपुष्टात आळी आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2028 ते दिनांक ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, नागपूर या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे संदर्भ क्र. २ 
अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आता मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदांना सोबतच्या परिशिष्ट -अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत खालील अटींचे अधीन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१ उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.१३४ / मोप्र-२ 


) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चालू राहतील. 
) सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 
४ & उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

५ यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह सादर करण्यात यावेत. 


२ 


AN 


उपरोक्त कार्यालयातील खर्च, मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना), मुख्य 
OER ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,८० सर्वसाधारण, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (ov) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान ( ४७०१ आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली महामंडळास मंजूर असलेल्या नियत अस्थाई 
आस्थापनेच्या वेतनाखाली मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, 
दि. २१.०२.२०२४ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५०३१२०८५४९२२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVAJI CHANDRABHAN GHUGE 


5 H | VAJ | ट्‌ H A N D R A B H A N be c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, कीमत 
GHUGE * 


rashtra, 


Date: 20: 


(शिवाजी घुगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र- परिशिष्ट 'अ 


प्रत- सहपत्रासह- 
१)महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
२)महाळलेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
३)जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
४)वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


५)कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
६) मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांना कळविण्यात येते की, 

प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चूकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.१३४ / मोप्र-२ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र. १३४/मोप्र-२, दिनांक ०३.०५.२०२४ चे सहपत्र नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील खालील ३० पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 


पदनाम आकृतिबंधानुसार मुदतवाढ 
मंजूर द्यावयाची पदे 
पदे 
तांत्रिक पदे 

१ | मुख्य अभियंता 1 पै | a _!) 
२ सहायक मुख्य अभियंता २ २ 

(कार्यकारी अभियंता) 
३ उप अभियंता 3 3 
8 कनिष्ठ अभियंता ३ ३ 
षु विशेष अधीक्षक zz ॥| | और. 

अधीक्षक a  _" ८. ह. | 

मुख्य आरेखक ae — a 

मुख्य दप्तर कारकून |. Se a आ. 
९ प्रथम लिपिक 1 पै | a 
[१० | ० वरिष्ठ लिपिक २ २ 
(११ | १ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
१२ लघुलेखक बिंग Le 

उच्चश्रेणी/निम्नश्रेणी 
१३ टंकलेखक 3 3 
१४ दूरध्वनीचालक Se शिका आशा 
१५ वाहनचालक i _.॥ 1 प | 
१६ दप्तरी a ae = 
१७ नाईक 1 पै | 1 पै | 
१८ शिपाई ३ ३ 
१९ चौकीदार a Se a 

एकूण ३० ३० 

एकूण पदे -३० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


